उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ ची ६३ अस्थाई पदे पुढे 
चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.हॉस्पिटल आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: २५ जून, २०१९. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१७५/आरोग्य-४, 
दि.३१.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे//कक्ष- 
७अ/टे-२/उसंआसे औरंगाबाद/जि.प.वै.अ.अपदे/२०१९, दि.१९.०६.२०१९. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ च्या ६३ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
दि.३१.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 
२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ च्या यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” येथील ६३ अस्थाई 
पदांना खालील पुढील अटींच्या अधीन राहून दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 

मंजूर केली आहेत, त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

३. सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन-प्रशासन, (०१)(०४)-गट वैद्यकीय अधिकारी 


डॉट 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-४ 


(अनिवार्य) (२२१० ०३७१)” या लेखाशिर्षाखाळीळ सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१०१०४९२७९७१७ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
[| ठे | Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c9 
4703436c07cda664672d20607766dc59d 


345b, 

a a V eC serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b 
869fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0 
cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2019.06.25 13:05:48 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर, 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई, 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व HREM), पुणे, 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद, 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद/जालना/परभणी/हिंगोली. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/जालना/परभणी/हिंगोली. 
१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद/जालना/परभणी/हिंगोली. 
११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई, 
१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र-अ ( १) 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद,औरंगाबाद सन-२०१९-२०२० साठी अस्थाई पदे पुढे चालु ठेवणे बाबत 


अ.क्र ।तात्पूरत्या जागा प्रथमतः ज्या तालुका |प्राआ.केंद्राचे नाव मंजूर किं पदाची ज्या शासकीय आदेशान्वये शेवटी पदे पुढे |लेखाशिर्ष 
विभागाने निर्माण केल्या तो पदांची वेतनश्रेणी ।चालू ठेवण्यात आलेला 
शासन आदेश व दिनांक शा.नि.क्र.व दिनांक 


दिनाक २८.७.२००४ फुलंब्री ।गणोरी 
औरंगाबाद |वरुडकाझी किले 
औरंगाबाद ।लाडसावंगी Ea 


मागणी कृ. आर-३ 
२२१०-वैदयकीय सेवा आणि 
सार्व. आरोग्य-६ सार्वजनिक 
आरोग्य ००१ संचालन व 
प्रशासन ००१ (चार) गट 
वैदयकीय अधिकारी 
२२१००३७१ 


१.शासन निर्णय कर.अपदे-२०१८/प्र.क़र. 
१७५/आरोग्य-४/सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
दि. ३१ ऑक्टोबर २०१८ 


शासन निर्णय क्रमांक 
पीएचसी/१०८३१८०/प्र.क.१३४ 
आर-४ दि.३०-८-१९९६ 


& 


विवरण पत्र अ क, 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद परभणी eee 
पदाची | ज्या शासन ज्या तारखे पदे पुळे 
वेतनश्रेणी | निर्णयाद्वारे पदे | पासून पदे चालू 
निर्णयाने पदे चालू ठेवण्यात | पुढे चालू ठेवण्याबा 
निर्माण झाले आली त्याचा ठेवावयाची बत 


त्याचा शासन 


कारणे 
निर्णय क्र. व si 


क्रमांक व दिनांक | आहेत तो 


२२१०वैसे 
साआ 
२ धानोराकाळे २० १७प्रक ३३ ०६ सार्वजनिक 
कवलगांव आरोग्य ४ अरोग्य 
१ ARE. रावराजूर सार्वजनिक आरोग्य ०० शसंचालनय 
विभागं मंत्रालय प्रश्चासन९ ०१ 
भड 
iA a अवि मुंबई अन्वये दि. (चार)गट अ 
ee. 'सणीसावरगांव १.३. १७ ते २८. (२२१००३७१) 
२.१८ 
पहि कक... 
र्‌ आडगांव 
| TAR 
१० | शासन निणंय क. | परभणी । सोतपेठ वैद्यकिय OR 
संकीर्ण २०१२/प्रक़ वालूर अधिकारी 
१४१/आरोग्य .३/ वर्ग.२ 
दिनांक १७ जाने. 
२०१३ णि 
ae ee RE. /:. eae: : १प५्‌ 


शिर Me द: 


abi 
at पररिवद परभणी शी 


‘ 


- of 


कवन. ->) "याजी 


wee 


| | 


ia di 


तात्पुरत्या जागा प्रथम: ज्या विभागाने निर्माण 
केल्या तो शासन आदेश Ha दिनांक 


शा.नि.सा.आ.वि.क्रं.डीएचसी/३०१०/प्र.क्र.१८८/आरोग्य/३/ 
द.१० मार्च २०११ 


cd 
ie 
9 सुखापुरी 
शा.नि.सा.आ.वि.क्र.आरएलएच धनगर पिप्री 
१०९८/१७९५/प्र.क्र.३१९/आरोग्य-४ दि. ३ जुलै १९९९ 


भोकरदन 
केदारखेडा 
आन्वा 
जाफ्राबाद 
खासगाव 


ना.द.भारज बु. रु.१५६००-३९१०० 
ग्रेडवेतन ५४०० 


शा.नि.सा.आ.वि.क्र.आरएलएच 
६ ।१०९८/१७९५/प्र.क्र.३१९/आरोग्य-४ दि. ३ जुलै १९९९ 
शा.नि.सा.आ.वि.क्रआरएलएच 
१०९८/१७९५/प्र.क्र.३१९/आरोग्य-४ दि. ३ जुलै १९९९ 


शा.नि.सा.आ.वि.क्र.आरएलएच 
१०९८/१७९५/प्र.क्र.३१९/आरोग्य-४ दि. ३ जुलै १९९९ 


शा.नि.सा.आ.वि.क्र.आरएलएच १०९८/१७९५/ जालना कार्ला 
किन 
शा.नि.सा.आ.वि.क्रं.डीएचसी/३०१०/प्र.क्र.१८८ : 

जिल्हा नियोजन विकास मंडळाचा ठराव शि 


ह... १ अ : = | ee 
जालना जिल्हयातील १७ अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याचा प्रस्ताव (सन २०१९-२०) 
विवरण पत्र - अ 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना 
— ~ = 


य 


करव 


आलेल्या शा.नि.चा 
दिनांक 


शा.नि.सा.आ.विभाग 
क्रं.अपर्दे-२०१८/प्रक्र- 
१७५/आ-४/सार्वजनिक 

आरोग्य विभाग मंत्रालय 


रु, १५६००-३९१०० 
ग्रेड वेतन ५४०० 


दुधना काळेगाव | 


शा.नि.सा.आ.विभाग 


४/सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग मंत्रालय मुंबई-१२ 
दि. १४/०२/२०१८ 


एकुण पदे 


क्रं.अपर्दे-२०१७/प्रक्र-३३/आ- 


ठेवण्याचा दिनांक 


०१/०३/२०१८ ते 
२९/०२/२०१९ 


०१/०३/२०१९ ते 
२९/०२/२०२० 


लेखाशिर्ष पुढे चालु 
ठेवण्याबाबत चा 


अभिप्राय 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
आरोग्य ०६-सार्वजनिक आरोग्य पुर्वरत चालु 
०१०-किमान गरजा कार्यक्रम ठेवण्यासाठी 
स्थानिक क्षेत्रातील योजना ( 
राज्य योजना ) ०१०-(पाच)- 
महाराष्ट्र जिल्हा परियद व पंचायत 
समित्या अधिनियम १९६१ यांच्या 
कलम १८७ अन्वये योजनांकरिता 
अनुदान.(२२१००३७१) 


२२१७०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०६ 
सार्वजनिक आरोग्य ०१०-किमान गरजा 
कार्यक्रम स्थानिक क्षेत्रातील योजना ( राज्य 
योजना ) ०१०-(पाच)-महाराष्ट्र जिल्हा 
परियद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ 
यांच्या कलम १८७ अन्वये योजनांकरिता 
अनुदान.(२२१००१४६) 


जिल्हा परिषद 'ज 


4 व कक. 


—_ 


आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, हिंगोली येथील वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गाची अस्थायी पदे सन २०१ ९-२० या वर्षाकरीता पुढे चालु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 


जिल्हा |तालुका संस्थेचे नांव 
निर्माण झाली त्याचा शासन 
निर्णय क्र. व दिनांक 


विवरण पत्र -१ 


पदनाम पदाची |पदाची वेतन श्रेणी ।ज्या शासन ज्या तारखेपासून त RTS पदे पुढे चालु 
निर्णयान्वये पदे पुढे jae पुढे चालु : ठेवण्या बाबतची 
चालु ठेवण्यात आली |ठेवायची आहेत तो कारणे 
त्याचा क्रमांकव  ।दिनांक 
दिनांक 


प्रा.आ.केंद्र य अधिकारी महाराष्ट्र शासन मागणी क्र.१, जिल्ह्यातील 
पांगराशिंदे गट अवर्ग २ सार्वजनिक आरोग्य २२१० वैद्यकीय | आरोग्य संस्थेचे 
प्रा.आ.केंद्र वैद्यकीय अधिकारी १५६००-२९१०० FS | |विभाग शासन निर्णय सेवाव  ।कामकाज सुरळीत 
गिरगांव गट अवर्ग २ पे ५४०० क्र.अपदे- सार्वजनिक चालण्याच्या 
प्रा.आ.केद्र य अधिकारी १५६००-३९१०० २०१८/प्र.क्र.१७५/ आरोग्य १०१ | दृष्टीने पदे पुढे 
गट अवर्ग२ पे ५४०० आरोग्य ४ दिनांक | ०१/०३/२०१९ते | जि.आ.अ. चालु ठेवणे 
३०/०६/२०१८. | २८/०२/२०२० | २२१००३६२ | आवश्यक आहे. 


प्रा.आ.पथक य अधिकारी 
पानकन्हेरगांव ।|गट अ वर्ग 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
पीएचसी 
१०२८/पीएचसी/२०/१६ 
दिनांक २८/०५/१९८२ 
हिंगोली 
प्रा.आ.केद्र वैद्यकीय अधिकारी 94§ 00-38 Joo 
भांडेगांव गट अवर्ग २ २ पे ५४०० 
प्रा.आ.पथक  ।वैद्यकीय अधिकारी शं का 
पे ५४०० 
गट 
गाद पुसेगांव Te अवर्ग २ 


79 
lk 


